मौजे नळदुर्ग, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव 
येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे मसला 
(Je), ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव येथे 
स्थलांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०२४/ प्र.क्र.२ ३९/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- सहसंचाळक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ 
कक्ष-७अ/टे-५/नळदुर्ग-मसला/प्राआकेंद्र/स्थलांतर/धाराशिव/२७४५-४७/२०२४, दिनांक 
१२.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 
मौजे नळदुर्ग, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र मौजे मसला (खुद, 
ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव येथे स्थलांतरीत करणेबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, 
(प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

मौजे नळदुर्ग, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मौजे मसला 
(खुद, ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव येथे स्थलांतरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०७१७०९२७५४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
KAV | T A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH AND 


FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 


PRADIP / dees 
PISE य रेन 
(कविता पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२,मुंबई/नागपूर. 


२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य भवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थलांतर-२०२४/ प्र.क्र.२३९/ आरोग्य-४ 


३. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

५. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-४ ). 


